संदर्भ:-१) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.३०१/ 


वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत 
सन २०२३-२४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन 


देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.४२८/योजना-१ 


नवीन प्रशासकीय इमारत, 3 रा मजला 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जुले, २०२४. 


योजना-१,दि.०७ मार्च, २०२४. 


२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.३४५/ 


योजना-१, दि.१४ मार्च, २०२४. 


3) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.२७/ 


योजना-१,दि.१५ मार्च, २०२४. 
४) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.३२६/ 
योजना-१, दि.०७ मार्च, २०२४. 


ज्ञापन:- 


वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये संदर्भ क्रमांक १ ते ४ येथील 
शासन निर्णयांन्वये, एकूण रु.९.१० कोटी रक्कमेच्या ८३ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदरहू ८३ कामांसाठी एकूण रु.१.६० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून उर्वरित 
रु.७.५० कोटी इतका निधी कामांच्या पुर्ततेनुसार व योजनेंतर्गत उपलब्ध आर्थिक तरतुदीनुसार वितरीत 
करण्यात येणार आहे. सदरहू ८३ कामांसाठीच्या उर्वरित रु.७.५० कोटी इतक्या निधीपैकी खालील 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे सद्य:स्थितीत रु.६.०० कोटी (अक्षरी रुपये सहा कोटी फक्त) इतका निधी 
वितरीत करण्यास या ज्ञापनाद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लक्ष मध्ये) 

अ.क्र. आर्थिक | जिल्हा | नस्ती क्रमांक शासन | कामांची | मंजूर | वितरीत | वितरीत 

वर्ष निर्णयाचा | संख्या निधी । केलेला ।करावयाचा 

दिनांक निधी निधी 

तांसुयो-२०२४/ 09.03.2028] १५ १५०.०० ८०.०० (90,00 
प्र.क्र.३०१/यो-१ 

२. २०२३-२४ | BMA | तांसुयो-२०२४/ ।१४.०३.२०२४| २७ । २६०.०० | ३०.०० | २३०.०० 
TR ।प्र.क्र.३४५/यो-१ 

३. तांसुयो-२०२४/ 94.03.2028] २० २००.०० | ५०.०० | 440,00 
प्र.क्र.२७/यो-१ 

एकूण ६२ ६१०.०० १६०.०० ४५०.०० 


शासन ज्ञापन क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.४२८/योजना-१ 


४. तांसुयो-२०२४/ ०७.०३.२०२४| २१ | २००.०० * | 440,00 
२०२३-२४ | गोंदिया ।प्र.क्र.३२६/यो-१ 

एकूण २१ | २००.०० [ee | 440,00 

एकूण ८३ ९१०.०० | १६०.०० ६००.०० 


२. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांनी वरीलप्रमाणे वितरीत करण्यात आलेला निधी 
फक्त रकाना क्र. ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या शासन निर्णयांन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या 
कामांसाठीच उपलब्ध करुन द्यावा. सदरहू आदेशामध्ये नमूद कामे वगळता परस्पर अन्य कामांसाठी निधी 
वळता केल्याचे निदर्शनास आल्यास ती आर्थिक अनियमितता आहे असे समजून आपणांविरुद्ध नियमानुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. तसेच कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देतांना संदर्भाधिन 


शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता होत असल्याची खातरजमा करावी. 


३. संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये गोंदिया जिल्ह्यातील कामांसाठी रु.५०.०० लक्ष इतका 
निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, तांत्रिक अडचणीमुळे सदरहू निधी 
वितरीत करण्यात आला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यास्तव, सदरहू रु.५०.०० इतका निधी कामांच्या 


पुर्ततेनुसार व योजनेंतर्गत उपलब्ध आर्थिक तरतुदीनुसार वितरीत करण्यात येईल. 


४. सदरहू निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय मुंबई 
यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, छ.संभाजीनगर 
आणि गोंदिया यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदरहू 
निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संबंधित सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, 


छ.संभाजीनगर आणि गोंदिया यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


५. याबाबतचा खर्च “मागणी क्र.झेडजी-३, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ८०-सर्वसाधारण, १०२-स्वयंसेवी संस्थांना मदत, (०२) तांडा 
वस्ती सुधार योजना,(०२)(०१) विजाभज आणि विमाप्र यांच्यासाठी तांडा वस्ती सुधार योजना (कार्यक्रम), 
३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२२२५ एफ ०५८)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष 


२०२४-२५ करीता प्राप्त आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.४२८/योजना-१ 


६. सदरहू ज्ञापन वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ६५८/२०२४/ व्यय-१४, दिनांक 


०३.०७.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७२९१५३०३८४२३४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DINESH ROHIDAS CHAVAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 

5.4.20=cOedee7a8805e86e4 1 846cf28cf151b9ce48bb88ebf4f2e8a7 
fc1 0e8dcad98ec, postalCode=400032, ‘Mahi 


CHAVAN य. 10 
(दिनेश चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना जिल्हास्तरीय समिती, 
छ.संभाजीनगर, गोंदिया. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, छ.संभाजीनगर, गोंदिया. 
३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
४. उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, छ.संभाजीनगर, नागपूर. 
५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
६. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, छ.संभाजीनगर, गोंदिया. 
७. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, छ.संभाजीनगर, गोंदिया. 
८. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती (सवी, छ.संभाजीनगर, गोंदिया. 
९. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, छ.संभाजीनगर, गोंदिया. 
११.उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१४.प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती (योजना-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


